डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व राजर्षि शाहू चरित्र 
साधने Weer समितीस सन २०१७-२०१८ 
मधील निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/( प्र.क्र.१५१/१६ )/समन्वय 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ नोव्हेंबर, २०१७. 


वाचा- १. शासन निर्णय क्र.डिबीए-२००८/(८६/०८)/समन्वय दि.३०.९.२००८ 

२. शासन निर्णय क्र.डिबीए-२००८/(८६/०८)/समन्वय दि.१८.११.२००९ 

३. शासन निर्णय क्र. समिती-२५११/(प्र.क्र.१५५/१३)/समन्वय, दि.३०.७.२०१४ 

४.संचाळक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.ठशिसं/खंड छपाई 
खर्च/२०१७-१८/प्रशा-३/९३७२, दि.२.८.२०१७. 

५. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.ठशिसं/खंड छपाई 
खर्च/राजर्षि शाहू /२०१७-१८/प्रशा-३/९७१७, दि.१०.८.२०१७. 

६. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.ठशिसं/खंड छपाई 
खर्च/डॉबाआंचसाप्रस/२०१७-१८/प्रशा- ३/ १२२३८, दि.२४.१०.२०१७. 


प्रस्तावना :- 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतीराव फुले, राजर्षी शाहू यांचे साहित्य 
प्रकाशित करण्यासाठी उपरोक्त संदर्भाधिन अ.क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये तीन वेगवेगळया 
समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. संदर्भाधिन अ.क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये या 
महापुरुषांच्या साहित्याचा शोध घेणे, आवश्‍यक वाटल्यास राज्यात/राज्याबाहेर दौरे करणे, 
साहित्याची तपासणी करणे, साहित्याची विगतवारी व संशोधनात्मक प्रक्रिया करणे, साहित्याचे 
मुद्रण व पुनर्मुद्रण करणे व आवृत्ती काढण्यास मान्यता देण्यात आळी आहे. संदर्भाधिन अ.क्र.३ 
च्या शासन निर्णयान्वये सदर समित्यांना दि. २३.११.२०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव मा. मुख्यमंत्री यांना सादर केला आहे. संचालक, उच्च शिक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधिन अ.क्र.४, ५व ६ च्या पत्रान्वये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व 
राजर्षी शाहू यांचे प्रकाशित करण्यात आलेल्या खालील खंड छपाईच्या व जनता साप्ताहिकाचे 
स्कॅनिंग, प्रिंटींग व बायंडींगच्या कामासाठी अनुक्रमे रु.१६,९४,०२०/- (रुपये सोळा लाख 
चौऱ्याणव हजार वीस HET), रु.४८,२६,५००/- (रुपये अठ्ठेचाळीस लाख सव्वीस हजार yeast 
HET) व रु.३,११,२५०/- ( रुपये तीन लाख अकरा हजार दोनशे पन्नास HET ) अशा एकूण 
रु. ६८,३१,७७०/- ( रुपये अडुसष्ट लाख एकतीस हजार सातशे सत्तर फक्त) इतक्या खर्चाची 
देयके अद्याप अदा केली नसल्याबाबत प्रमाणित करुन, सदर खर्चास मंजूरी देण्याची विनंती 
केली आहे. सदर खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
ज्ञापन :- 

अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व 
राजर्षी शाहू यांचे खाळीळ नमूद केलेले ग्रंथ छपाईसाठी झालेला खर्च तसेच डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर, यांनी चालवलेले जनता साप्ताहिक, नागपूर विद्यापीठाकडून उपलब्ध करुन घेतले, 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/( प्र.क्र.१५१/१६ )/समन्वय 


त्यासाठी प्रोमारक सॉफ्टवेर प्रा. लि., नागपूर यांचेकडून जनता साप्ताहिकाचे स्कॅनिंग, प्रिंटींग व 


बायंडींगची कामे Host आहेत. त्याकरीता खालील नमूद केल्याप्रमाणे झाळेल्या एकूण 
रु. ६८,३१,७७०/- ( रुपये अडुसष्ट लाख एकतीस हजार Uaal सत्तर फक्त ) इतक्या खर्चास 


शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. :- 

अ.क्र. पुस्तकाचे नांव देयक क्रमांक | देयक दिनांक रुपये 

१ राजर्षी शाहू गौरव ग्रंथ ०५८१२ ३/७/२०१७ ९,६२,३४५/- 

२. राजर्षि शाहू गौरव ग्रंथ ०५८१८ २१/०७/२०१७ | ४८,२६,५००/- 

३. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर खंड क्र.२ ०५७९५ ३०/१/२०१७ । ७५,०१२/- 

४. Annihilation of caste ०५७९६ ३०/१/२०१७ ३,७५०/- 

ष्‌. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर खंड क्र.५ ०५७९७ ३०/१/२०१७ । ५,९२,९१३/- 

a जनता पाक्षिकाचे स्कॅनिंग ३२-२०१६-१७ २९/९/२०१६ १५,०००/- 

७. जनता पाक्षिकाचे प्रिटींग व बायंडींग  । ६६-२०१६-१७ ३/३/२०१७ ४५,०००/- 

८. जाती व्यवस्थेचे निर्मूलन (मराठी) ०५८२० ०१/०९/२०१७ | २,५०,०००/- 

९. अँन्हिलेशान ऑफ कास्ट (इंग्रजी) ०५८१९ ०१/०९/२०१७ | ६१,२५०/- 
एकूण ६८,३१,७७०/- 

२. सदर खर्च मागणी क्र. २२०५ कला व संस्कृती, ८०० इतर खर्च, (०१) समिती व समारंभ (०१) 


(०३) थोर राष्ट्रीय पुरुषांच्या साहित्याचे WHR (२२०५ ३१४३) या लेखाशीर्षाखाली सन २०१७-१८ 


च्या मंजूर रु.८०० लक्ष तरतूदीतून खाळीळ तकत्यातील स्तंभ - ७ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
रु.६८,३१,७७०/- ( रुपये अडुसष्ट लाख एकतीस हजार सातशे सत्तर wad ) इतका निधी खर्च 


करण्यात यावा. :- 
(रुपये हजारात) 
अ लेखाशिर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित | वितरीत | शिल्लक | वितरीत 
न तरतूद केलेला | निधी । करावयाचा 
क्र निधी निधी 
[१ | २ 3 a ee SY षु ६ ii: = oe = =] 
१ | मागणी क्रमांक : डब्ल्यू-४, ०६-दूरध्वनी, वीज व ३०० १०० २०० > 
2204, कला व संस्कृती, पाणी 
2 | ८०० इतर खर्च, (०१) समित्या | १०-कंत्राटी सेवा २०० १०० १०० a 
3 | व समारंभ, ११-देश्ांतर्गत प्रवास ८०० २५१ ५४९ = 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना | खर्च 
४ |( 09 ) ( ०३ ) थोर राष्ट्रीय । १३-कार्यालयीन खर्च ५५०० २५०० | ३०००| _6| 
षु पुरुषांच्या साहित्याचे प्रकाशन १६ _प्रकाठाने (9०००० १००० ६९००० ६८३१.७७० 
६ | (२२०५ ३१४३). २८-व्यावसायिक सेवा २०० ००१ १९९: |... __ "8 
७ ५२-यंत्रसामुग्री व ३००० १०० २९०० 1 “| 
साधनसामुग्री 
एकूण ८०००० ४०५२ | ७५९४८ | ६८३१.७७० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/( प्र.क्र.१५१/१६ )/समन्वय 


३. उपरोक्त खर्च करण्यास संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर मंजूरी शासनाने ठरवून दिलेल्या 
प्रचलित कार्यपध्दती व नियमानुसार कार्यवाही करण्याच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
४. सरदर ज्ञापन वित्त विभाग झासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग तीन मधील 
अनुक्रमांक ३, परिच्छेद क्र.१६६ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत असून या शासन निर्णयातील तरतूदींचे काटेकोर पालन 
करण्यात यावे. 
दु. सदर WANA ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१७१११५१५४९११८८०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ Digitally signed by Siddharth Kharat 
S | d d h a rt h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 
And Technical Education Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=6f8cb55012423727bece629d954713c1ec2962a 
h a [ a ii 9ca9b909643170e56321cfd24, cn=Siddharth Kharat 
Date: 2017.11.16 12:33:00 +05'30" 


(सिध्दार्थ खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) मा.मंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.राज्यमंत्री (उ.व तं.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.विरोधीपक्ष नेता ( विधानसभा/विधानपरिषद ) यांचे स्वीय सहायक, विधानमंडळ, मुंबई. 
) मा.अप्पर मुख्य सचिव (उ.व तं.शि.विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ( कार्यासन विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


वित्त विभाग ( व्यय- 4, अर्थ- ८), मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सह संचालक, (उच्च शिक्षण) शिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -, मुंबई. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

सदस्य-सचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई. 
सदस्य-सचिव, राजर्षि शाहू चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (साशि-१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवड नस्ती (समन्वय). 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
48 
१५ 
१६ 
१७ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


